सातारा सैनिकी शाळेला सन २०१७-१८ ते सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकीय 
तूटीच्या पूर्ततेसाठी अनुदान मंजूर करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२१/प्र.क्र.१३५/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
दिनांक : 30 मार्च, २०२२ 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६.०४.२०२१ 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ 
३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. सासैशा-२०२१/प्र.क्र. १३५/एसएम-६, 
दिनांक १८.१०.२०२१ 
. प्राचार्य,सातारा सैनिक स्कूल यांचे पत्र क्र.१४८/एस/ए/२१-२२/५२९,दिनांक १६.११.२०२१ 
५. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. सासैज्ञा-२०२१/प्र.क्र. १३५/एसएम-६, 
दिनांक ११.०१.२०२२ 
६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १७.०३.२०२२ 


9८ 


प्रस्तावना _:- 


सन २०१७-१८ ते सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता आलेली अंदाजपत्रकीय तूट भरुन 
काढण्यासाठी सातारा सैनिक शाळेला रु. ६,२४,९४,८१९/- इतके अनुदान देय आहे. यापैकी सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षात संदर्भ क्र. (३) येथील शासन निर्णयान्वये रु. ६५,००,०००/- इतके अनुदान व संदर्भ 
क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये २,६९,९१,९५२/- इतके अनुदान असे एकूण रु. ३,३४,९१,९५२/- इतके 
अनुदान वितरीत करण्यात आले असून उर्वरीत रु. २,९०,०२,८६७/- इतके अनुदान वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय निर्णय :- 


सातारा सैनिक शाळेला सन २०१७-१८ ते सन २०१९-२० या वर्षाकरिता आलेली अंदाजपत्रकीय 
तूट भरुन काढण्यासाठी रु. २,९०,०२,८६७/- (रुपये दोन कोटी नव्वद लाख दोन हजार आठडो सदुसष्ट 
फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण-११०, 
अज्ञासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान 
(२२०२०४६९), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२१/प्र.क्र.१३५/एसएम-६ 


3. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे वित्तीय नियमावली व 
कार्यपध्दतीचे तसेच वित्त विभाग झासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र. ४८/अर्थ-३, दिनांक 
१७.०३.२०२२ मध्ये नमूद आदेशांचे काटेकोर पालन करणे आवश्‍यक राहील. 


षु. सदर आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३९९/२०२२/व्यय-५, दिनांक 
२५.०३.२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदरशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३०१८२६१८०८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Sameer Anant Sawant 


Date: 2022.03.30 18:28:26 +05'30' 
(समीर सावंत ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

३. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

५. अपर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण )मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

६. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. सहायक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे 
९. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, सातारा. 

१०. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

११. प्रधान महाळेखापाल(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२१/प्र.क्र.१३५/एसएम-६ 


१३. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४. प्राचार्य, सैनिकी स्कृल, सातारा 

१५. सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

१६.मानद सचिव, बोर्ड ऑफ गव्हर्नस सैनिकी स्कूल, नवी दिल्ली. 

१७. वित्त विभाग,व्यय-५/अर्थसंकल्प-३ मंत्राळय,मुंबई-३२ 

१८.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. निवड नस्ती (एसएम-६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


